सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशिर्ष 22304342 
मधून २२३०ए०११ या लेखाशिर्षाखाली रु.१३२.१६ लाख 
इतका निधी पुनर्विनियोजन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन ज्ञापन क्र: कौविउ-२०२२/प्र.क्र. २०१ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ APA, २०२३. 


संदर्भ:- १. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाचे पत्र 
क्र. कौविरोवउमाआ-९/मॉकसे-निधी/१७७५, दि. ०२/०३/२०२३ 


प्रस्तावना : आयुक्‍त, Hares विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या दि. ०२/०३/२०२३ च्या 
पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या मॉडेळ करीअर सेंटर करीता वितरित केलेला रु. 
१३२.१६ लक्ष (रु. एक कोटी बत्तीस लक्ष सोळा हजार फक्त) इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
करण्याबाबत विनंती केली आहे. राज्यातील मॉडेल करीअर सेंटरसाठी लेखाशिर्ष २२३०ए०११ अंतर्गत ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (मॉडेल करीअर सेंटर योजना) या लेखाश्रिर्षाखाली रु. २४.६५ लक्ष इतकी तरतूद 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली असून सदर रक्कम पुरेशी नसल्याने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 
लेखाशिर्ष २२३०ए३५२ अंतर्गत ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) (१०० टक्के केंद्र हिस्सा) मध्ये रु. ६०.०० कोटी 
इतकी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली असून या लेखाशिर्षामधील रु. ६० कोटी एवढ्या निधीमधून सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष २२३०ए०११ अंतर्गत ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) (१०० टक्के केंद्र हिस्सा) 
या लेखाशिर्षाखाली रु.१३२.१६ ora इतका निधी राज्यातील मॉडेल करीअर सेंटरसाठी पुनर्विनियोजन 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन ज्ञापन : सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशिर्ष २२३०ए३५२ अंतर्गत ३१, सहायक अनुदान 
(वेतनेतर) (oo टक्के केंद्र हिस्सा) मध्ये रु. ६०.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली असून त्या 
लेखाशिर्षामधील रु.६० कोटी एवढ्या निधीमधून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष २२३०ए०११ 
अंतर्गत ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) (१०० टक्के केंद्र हिस्सा) या लेखाशिर्षाखाली रु. १३२.१६ लाख इतका 
निधी राज्यातील मॉडेल करीअर सेंटरसाठी पुनर्विनियोजन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर ज्ञापन नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौपचारीक संदर्भ २६/१४७१, 
दि.३०/०१/२०२२३ आणि वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५०/व्यय-६, दि. २१/०२/२०२३ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१४१५१५०२७४०३ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRABHAKAR A 
SANKHE : 
(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र. २०१ /प्रशा-२ 


२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
४. संबंधित लेखा व कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 
५. उप आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय आयुक्तालय, औरंगाबाद 
६. सहायक आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, उस्मानाबाद 
कक्ष अधिकारी, (प्रशा-३) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (प्रशा-२) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


